वडवणी व शिरुर, जिल्हा बीड येथील 
न्यायालयीन इमारतींसाठी मुख्य सर्व्हरकरीता 
जनरेटर बसविणेबाबत ................ 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.५८/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 
१ प्रबंधक BW) शाखा, मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
B(W)/§02&/98§9/93¢/9§ 28/2090, दिनांक १८.०१.२०१७ 
२ जिल्हाव सत्र न्यायालय बीड यांचे पत्र HAH Build/2§ 88/2098, दिनांक १८.०६.२०१६ 
व क्रमांक बांवि/१०७८०/२०१७, दिनांक ०७.१२.२०१७ 
प्रस्तावना - 


जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे नियंत्रणाखाळील वडवणी व शिरुर येथील न्यायालयीन 
इमारतींच्या मुख्य सर्व्हरकरीता जनरेटर बसविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती उपरोक्त 
संदर्भाधीन अ.क्र. (१) येथील पत्रान्वये प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी केळी आहे. कामाचे 
सविस्तर अंदाजपत्रक सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवर उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग बीड 
यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग औरंगाबाद तसेच, प्रमुख 
जिल्हा व सत्र rarer बीड यांनी साक्षांकीत केले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड 
यांच्या नियंत्रणाखाळील वडवणी व शिरुर येथील न्यायालयीन इमारतींसाठी सर्व्हरकरीता जनरेटर 
बसविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांच्या नियंत्रणाखालील वडवणी व शिरुर येथील न्यायालयीन 
इमारतीमध्ये सर्व्हरकरीता जनरेटर बसविण्यासाठी रुपये १३,३७,९४०/- (रुपये तेरा लक्ष सदतीस हजार 
नऊडी चाळीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या HAM प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपज्ीील 
खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. कामाचा तपशील अंदाजित खर्च 
ण Providing २० KVA DG Sets at Court Building ११,९४,५८९ 
Wadavani and Shirur, District 8889 
Add ४% Contingency ४७,७८३ 
Add ८% Centage Charges ९८,५६७ 
एकूण १२३,३७,९४० 
अक्षरी रुपये तेरा लक्ष सदतीस हजार नऊशे चाळीस फक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.५८/का.१२ 


२. यासाठी होणारा खर्च " मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (००) १०५- दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (02) जिल्हा व सत्र BATT, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (२०१४ ०१७२) दत्तमत, 
२७ लहान बांधकामे या उद्दीष्टाखालील तरतुदीतून करण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७८/इमा-२, 
दिनांक २७.०४.२०१७ अन्वये व त्या विभगाच्या सहमतीने, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ५१६/२०१८/विनियम, दिनांक १३.१२.२०१८ अन्वये व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
९१२/२०१८/व्यय-५, दिनांक १३.१२.२०१८मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५१५१२२३०६१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk 


DN: c=IN, vernment Of Mahi ht ‘Law and Judiciary 
hagyas hree ie sega ella preg ect 


2.5.4.20=d56784946291 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028022 


b9ce837a7c854bb, 


R nd [| B h d k [| INumber=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903e8194a7 
वे] e a a | a 413a74eed93F32afdb0, cn=Bhagyashree Rajendra B 
20 


19.02.05 15:14:15 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), मा.उच्च न्यायालय मुंबई 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १/२), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा १/२) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 

६. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 

७. वित्त विभाग (व्यय-५ / विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 

९. विधि व न्याय विभाग (का.१३/२३), मंत्रालय, मुंबई, 

१०.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


